राज्यात २६ जानेवारी, (प्रजासत्ताक दिन) 
व १५ ऑगस्ट, (स्वातंत्र्य दिन) या राष्ट्रीय 
कार्यक्रमांमध्ये शहीद जवानांची पत्नी व 
आई-वडीलांचा सत्कार करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र. २३/का-२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: - २४/०१/२०२०. 


वाचा : शासन परिपत्रक क्रमांक संकिर्ण २०१७/प्र.क्र.१५०/३०, दिनांक १२ ऑक्टोंबर, २०१७. 
झासन परिपत्रक :- 

राज्यात २६ जानेवारी (प्रजासत्ताक दिन) व १५ ऑगस्ट (स्वातंत्र्य दिन) या राष्ट्रीय सणांचे शासकीय 
कार्यक्रम राष्ट्रध्व्जारोहण करुन साजरे केले जातात. प्रजासत्ताक दिनी व स्वातंत्र्य दिनी या राष्ट्रीय 
कार्यक्रमांमध्ये शाहीद जवानांच्या पत्नी व आई-वडीलांना निमंत्रित करण्याबाबत शासन परिपत्रक 
दिनांक १२ ऑक्टोंबर, २०१७ अन्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. 
२. उपरोक्त आदेशाच्या अनुषंगाने आपणांस असे निर्देशित करण्यात येत आहे की, देशाच्या सिमारेषेवर 
लष्करी कार्यवाही, युध्द किंवा युध्दजन्य परिस्थितीत आणि देश्याच्या संरक्षणासाठी सैन्यदलातील 
अधिकारी/जवानांना विरगती प्राप्त झाली आहे, अशा शाहीदांच्या वीर पत्नी व त्यांचे आई-वडील, हे 
प्रजासत्ताक दिन व स्वातंत्र्य दिन या राष्ट्रीय दिनी ध्वजारोहण कार्यक्रमास उपस्थित राहील्यास त्यांचा शाल 
व श्रीफळ देवून यथोचित सन्मान करण्यात यावा. 


सदर ARIA परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२००३०६१५२२४००४०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sanjeev R 
Keluskar 


(संजीव केळुसकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
३. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र. २३/का-२८ 


४. मा.मंत्री (मा.सै.क.) यांचे खाजग सचिव. 

५. मा.राज्यमंत्री (मा.सै.क.) यांचे खाजग सचिव. 

६. सर्व मा.विधान सभा सदस्य व विधान परिषद सदस्य. 

७. मुख्य सचिवांचे स्वीय सहायक. 

८. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव. 

९. प्रधान सचिव (मा.सै.क.) यांचे स्वीय सहायक. 

१०. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

११. ग्रंथालय, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

१२. कमांडर, महाराष्ट्र-गुजरात एरिया मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई. 

१३. मुख्य माहिती आयुक्त व सर्व माहिती आयुक्‍त. 

१४. सर्व विभागीय आयुक्त. 

१५. सर्व जिल्हाधिकारी. 

१६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

१७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
१८. अधिदान व लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र, मुंबई. 

१९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी. 

२०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

२१. संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे, (५ प्रती). 

२२. सर्व जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी. 

२३. सर्व मंत्रालयीन विभाग/मंत्रालयीन विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व विभाग प्रमुख. 
२४. सामान्य प्रशासन विभागाची सर्व कार्यासने. 

२५. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई. 
२६. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 

२७. निवडनस्ती/कार्या-२८ (२ प्रती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


